मोटार वाहन विभागातील विविध 
संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना 
विविध संस्थांमध्ये देण्यात येणा-या 
प्रशिक्षणासाठी आलेल्या खर्चास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ मार्च, २०२१ 


१) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-१४ /२०१९/ 
जा.क्र.१८४७९, दि.३०.१२.२०१९ 

२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-१४ /२०१९/ 
जा.क्र.६७६, दि.१७.०१.२०२० 

३) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-२९ /२०१९/ 
जा.क्र.१५८४, ०३.०२.२०२० 

४) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-१४ /२०१९/ 
जा.क्र.४९७१, दि.१५.०७.२०२० 

५) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-१४ /२०१९/ 
जा.क्र.७४१९, दि.१५.०९.२०२० 


प्रस्तावना :- 
मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्‍त सहायक मोटार वाहन निरीक्षक तसेच सी.पी.टी.पी. - 


४,५ व ६ मधील परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या विविध संस्थांमधील 
प्रशिक्षणासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाबशासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या महाराष्ट्र 


पोलीस अकादमी, नाशिक येथील दुस-या तुकडीतील २०० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या, 
सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी), पुणे येथील दुस-या तुकडीतील १०० 
सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या व एकत्रित परिविक्षाधीन कार्यक्रम (सी.पी.टी.पी.)-४ मधील १व 
एकत्रित परिविक्षाधीन कार्यक्रम (सी.पी.टी.पी.)-५ व ६ मधील ६ अशा एकुण ७ परिविक्षाधीन सहायक 
प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथील प्रशिक्षणासाठी 
आलेल्या एकुण रु.४,१५,९४,०००/- इतक्या खर्चापैकी रु.२,४९,७५,०००/- इतकी रक्कम संबंधीत 
संस्थेस अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा तपशील खालील 
प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४ 


अ.क्र. । पदाचे नाव संस्थेचे नाव प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणा | प्रशिक्षणासाठी  ।ा आदेशान्वये 
कालावधी र्थींची | आलेला खर्च मंजूर निधी 
संख्या 
सहायक महाराष्ट्र पोलीस | दि.०५.०१.२०२० |।७ रु.७,१४,०००/- .७,१४,०००/- 
प्रादेशिक अकादमी, ते 
१ परिवहन नाशिक दि.२४.०२.२०२० 
अधिकारी 
सहाय्यक महाराष्ट्र पोलीस | दि.०९.०१.२०२० | २०० रु.२,२४,००,०००/-रु.१,२१,३०,५००/- 
२ | मोटार वाहन | अकादमी, ते 
निरीक्षक नाशिक दि.०४.०३.२०२० 
(दुसरी तुकडी) 
३ | सहाय्यक सी.आय.आर.टी, | दि.२८.०१.२०२० ते | १०० रु.१,८४,८०,०००/-रु.१,२१,३०,५००/- 
मोटार वाहन पुणे दि.२३.०३.२०२० 
निरीक्षक (दुसरी तुकडी) 
एकुण | रु.४,१५,९४,०००/-रु.२,४९,७५,०००/- 
३. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०१)(०२) मोटार वाहन 


विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण, (कार्यक्रम) (२०४१ ०३४१) १३- कार्यालयीन खर्च" 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-१ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-तीन 


४. 


मधीळ अनुक्रमांक ४व महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका मधील परिच्छेद २७(२) अ) नुसार 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


& . 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१० ३०८१६०४२३१४७२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१ 


AD 


Cc AN 


o~ 


4 


xn 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM 


(द. ह. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 


७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


राष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४ 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) महासंचालक,महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 

qo) संचालक, सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी), पुणे 
११) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
92) निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


